Reg . No. NPCITY / 236 / 2018- 20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४, अंक १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८/ चैत्र १५-२१ , शके १९४० [ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ८. ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ५६ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक १५ मार्च २०१८ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २८१७-१९४१ -प्र.क्र . १६१- नवि - ३० -२०१७. 

ज्याअर्थी, वरुड शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ अन्वये , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस - २८०३ -१८९६-सिआर -८ब - २००४ 
नवि-३० , दिनांक १५ जुलै, २००५ अन्वये भागशःमंजूर केली असून ती दिनांक १ सप्टेंबर , २००५ पासून अंमलात आली आहे . तसेच उर्वरित भागशः 
विकास योजना शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस- २८०६- ३७९ -प्र.क्र .२४३ -२००६- नवि -३०, दिनांक ६ जून , २००७ अन्वये मंजूर 
झाली असून , ती दिनांक १६ जुलै , २००७ पासून अंमलात आली आहे . (यापुढे “ उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे वरुड येथील स . क्र . ५०३ , स . नं . ४८३ , स . नं . २८१ , स . नं . १७२ ते स . नं . १९७ ( यापुढे 
“ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) मधील जागा अनुक्रमे “ आ . क्र . २८ - बगीचा ”, वळण रस्ता , “ आ . क्र . ५३ - बगीचा ” व वळण रस्ता आणि १८ 
मी . रस्ता (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) ही आरक्षणासाठी प्रस्तावित आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, वरुड नगर परिषद यांनी त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ०१, दिनांक ०४ -०८ - २००९ अन्वये उक्त विकास योजनेत 
फेरबदल करुन उक्त जागेमधील उक्त आरक्षणे वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून देखील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३७ ( १ ) खालील सर्व वैधानिक कार्यवाही पार 
पाडलेली नाही. तसेच वैधानिक कार्यवाही पूर्ण झाली नसतांनाही , सदर प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करुन शासन , उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी , वरुड नगर परिषद, वरुड यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra. gov.in/ कायदे व नियम या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 

अवर सचिव . 


अ- एक - अ-१-(१५०४). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१ , शके १९४० 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५७. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai- 400 032 , dated the 15th March 2018 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No . TPS - 2817- 1941 - CR- 161- UD - 30- 2017. 

Whereas , the Development Plan of Warud, Tq . Warud , District Amravati has been partly sanctioned 
by the Government under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ”) vide Notification No . TPS - 283- 1896 - CR -8 ( B ) 
2004 -UD - 30 , Dated 15th July , 2005 and has come into force with effect from the 1st September, 2005 and 
the remaining part has been sanctioned vide No. TPS - 2806 - 379 -CR - 243- 2006 -UD - 30 , dated the 6th June, 
2007 and has come into force with effect from 16th July , 2007 (hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan ") ; 

And whereas , according to the proposals of the said Development Plan , the land bearing Survey 
Nos. 503, 483, 281 , 172 to 197 of City Warud ( hereinafter referred to as “the said Land ") is reserved for 
“ Site No. 28 -Garden ” , D . P . Raod , “ Site No. 53 -Garden ” and 18 mt. wide D . P . Road respectively (herein 
after referred to as “ the said Reservation ") ; 


And whereas, Warud Municipal Council vide its General Body Resolution No . 01, dated 04 -08 - 2009 
resolved to delete the said reservation from the said land and the land so released is proposed to be 
included in Residential Zone (hereinafter referred to as “ the said Modification ” ) by carrying out a 
modification to the said Development Plan , and submitted the said modification proposal without follow 
ing the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 ( Mah. XXXVII of 1966) ( hereinafter referred to as “ the said Act ") ; 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , the Government is of the opinion that the said modification needs to be 
rejected ; 

__ Now therefore, in exercise of powers conferred by sub- section ( 2) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 


This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the 
Office of the Chief Officer , Warud Municipal Council, Warud. 


This notification shall also be published on the Government website www .maharashtra . gov .in / Act 
& Rules. 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL, 
Under Secretary. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५८ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
क्रमांक नपबु -वि. यो .-बुलडाणा-( २ री सुधारित )- ३७८५ - २०१८ . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे तरतुदीनुसार मा . संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील क्रमांक वि . यो . 
बुलडाणा ( सु .)-टीपीव्ही -६- ८४८६, दिनांक ३-११- १९९० अन्वये बुलडाणा शहराची सुधारित विकास योजना मंजूर झाली असून ती दिनांक १ -१- १९९१ 
पासून अंमलात आलेली आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार नियोजन प्राधिकरणांस मंजूर झालेल्या विकास योजनेची 
फेरतपासणी विकास योजना अंमलात येण्याच्या तारखेपासून २० वर्षांच्या कालावधीत सुधारित करण्याबाबतची तरतूद आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ५- ११, २०१८ / चैत्र १५-२१ , शके १९४० 


ना 


शहराच्या विकासाची दिशा व इतर परिस्थिती लक्षात घेऊन बुलडाणा नगर परिषदेने तिचे सर्वसाधारण सभा ठराव १८ , दिनांक २४ - ११- २०१७ 
अन्वये बुलडाणा नगर परिषद क्षेत्राच्या संपूर्ण हद्दीकरिता २ री सुधारित विकास योजना तयार करण्य 
अधिनियम , १९६६ चे कलम-३८ व २३( १) अन्वये जाहीर करण्याचे ठरविले आहे . 

नगर परिषद बलडाणा हद्द ज्यासाठी विकास योजना २ री सुधारित तयार करावयाची आहे ती दर्शविणारा नकाशा अध्यक्ष , नगर परिषद , बुलडाणा 
यांच्या स्वाक्षरीसह साक्षांकीत करुन नागरिकांचे अवलोकनार्थ नगर परिषद , बुलडाणा कार्यालयात कामकाजाच्या वेळी खुला ठेवण्यात आलेला आहे . 


त्यावर ज्या नागरिकांना काही आक्षेप अगर सूचना असतील तर त्यांनी ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या 
तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत त्यांचे आक्षेप अगर सूचना लेखी स्वरुपात नगर परिषद , बुलडाणाकडे सादर कराव्यात . विहीत कालावधीत प्राप्त 
झालेल्या सर्व आक्षेप / सूचनांचा नगर परिषद , बुलडाणा योग्य तो विचार करील. 


बुलडाणा : 
दिनांक : २० मार्च २०१८ . 


नजमुन्निसा बेगम मो . सज्जाद , 

__ अध्यक्षा , 
नगर परिषद , बुलडाणा. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ . 


BY PRESIDENT ,MUNICIPAL COUNCIL 


No . 3785- D . P . Buldana ( 2nd Revision)- 2018. 


Under the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 the Development Plan 
of Buldana has been sanctioned by Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune vide No . D . P . 
Buldana (R .)- T. P . V .-6 -8486 , Date 3 - 11 - 1990 . And has come into force with effect from Date 1- 1 - 1991. 


As per provisions under Section 38 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 at least 
once in twenty years from the date of coming into force of the sanctioned Development Plan . The 
Planning Authority may take up the 2nd revision of such Development Plan . 


Taking into consideration the trend of Development and other circumstances etc. Municipal 
Council , Buldana vide General Body Resolution No. 18 , Date 24 - 11 - 2017 . Has decided to declare its 
intention to prepare the 2nd Revised Development Plan for entire Municipal limits of Buldana Town as 
per Section 38 and 23 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


The map duly signed by the President, Municipal Council , Buldana showing the entire limits 
of Municipal Council for which the Development Plan is to be prepared is kept open in office of the 
Municipal Council, Buldana for inspection of public during office hours . The objections or suggestions 
if any regarding the aforesaid map are invited in writing within a period of Sixty (60 ) days from publica 
tion of this notice in the Maharashtra Government Gazette. All the Objection / Suggestions received within 
the stipulated period shall be considered by the Municipal Council, Buldana . 


Buldana : 
Dated the 20th March 2018 . 


NAJMUNNISA MOHAMMAD SAJJAD , 

President, 
Municipal Council , Buldana . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१ , शके १९४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


शनिवार , मार्च २४ , २०१८ / चैत्र ३ , शके १९४० 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


No. AMC / Comm. P. A./ 60/ 2018. 


As per the amendments to the Maharashtra Municipal Corporation Act (Bombay ProvincialMunicipal Corporation 


Act, 1949 ). It was necessary to appoint Designated Officers for the purposes of Section 260 and other provisions. 


In pursuance to thementioned amendmentI, Jitendra Wagh , Commissioner, Municipal Corporation , Akola do 


hereby appoint the following as a Designated Officer for the purpose of amended section are as under . 


1. Zone Officer — East Zone 


2 . Zone Officer — West Zone 


3. Zone Officer — North Zone 


4 . Zone Officer — South Zone 


Akola : 
Dated the 22nd March 2018 . 


JITENDRA WAGH, 

Commissioner, 
Akola Municipal Corporation , Akola . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१ , शके १९४० 


७ ( २ ) 


शनिवार , मार्च २४ , २०१८/ चैत्र ३ , शके १९४० 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा., अ . क्र . २० . 


मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 


गलिच्छ वस्ती सुधार योजना 


क्रमांक -पीडब्ल्युडी- नपय-५७०४-२०१८ - १९ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मुलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम , १९७१, दिनांक ३ सप्टेंबर १९७१ पासून अंमलात आलेला 


आहे . शासनाचे नगर विकास , आरोग्य आणि गृह निर्माण विभागाची अधिसूचना क्रमांक एससीए -१५७१- ३५३२५ -एफ / तीन , दिनांक ३ सप्टेंबर 
१९७१ अन्वये यवतमाळ नगर परिषद हद्दीत येणा- या क्षेत्राकरीता लागू करण्यात आलेला आहे ; 


तिमा 


आणि , ज्याअर्थी, माझी सक्षम प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे, माझी अशी खात्री झाली आहे की , जे क्षेत्र सोबतच्या अनुसूचीत 


नमूद करण्यात आले आहे ( यानंतर क्षेत्रास “ सदरचे क्षेत्र ” असे संबोधण्यात यावे) सदर क्षेत्र अपु- या सोईमुळे किंवा अनआरोग्यकारी, गलिच्छ 


असल्यामुळेकिंवा अन्य कारणामुळे तेथिल किंवा त्यांच्या आसपासच्या जनतेच्या आरोग्यास , सुरक्षिततेस अथवा सुखसोईस अपायकारक झाले आहे 


किंवा अपायकारक ठरण्याचा संभव आहे . 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मुलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम , १९७१ चे कलम ४ , उप-कलम ( बी ) ( २) अन्वये मला 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार असे घोषित करतो की , सदरचे क्षेत्र हे गलिच्छ वस्ती सुधार क्षेत्र आहे . सदरच्या क्षेत्राचा नकाशा 


मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यवतमाळ यांचे कार्यालयात तपासण्यात आला आहे . 


अ-एक- अ - २-( १५०४ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ५- ११, २०१८ / चैत्र १५-२१ , शके १९४० 


खसरा/ मौजा 


क्र . 
( १) 
१ 


वार्ड /प्रभाग क्र . 

(२) 
०८ 


गलिच्छ वस्तीचा तपशील 
क्षेत्राचे नाव 

क्षेत्र 
(४ ) ( ५ ) 
आंबेडकर नगर ७. १२ हे . आर 


( ३ ) 


चतुःसीमा 

( ६ ) 
उत्तर - डोर्ली रोड आणि राजाराम नगर 
दक्षिण - कळंब रोड , शेत सर्व्हे नं . ५१ 


यवतमाळ 


पूर्व- - शेत सर्व्हे नं . ५१ . 
पश्चिम - दलित गृह निर्माण सोसायटी 


सदरच्या क्षेत्रावर गलिच्छ वस्ती सुधार योजने अंतर्गत खाली नमूद केलेली विकासकामे करावयाची आहे. 


१ . सार्वजनिक व वैयक्तिक शौचालय . 
२ . पाण्याचे स्त्रोत , पाईप लाईन , सार्वजनिक नळ थांबे . 
३. घाण पाण्याच्या नाल्या , घरघूती व पावसाळ्याचे पाणी जाणा- या नाल्या . 
४ . गल्लीचे रुंदीकरण , लांबीकरण , तसेच रस्ते व पादचारी रस्ते . 
५. पथदिवे. 
६ . जुन्या तसेच जीर्ण झालेल्या किंवा अडथळा करणा- या इमारती पाडणे. 

जर कोणीही व्यक्ती वर उल्लेखित गलिच्छ वस्ती क्षेत्र जाहीर केल्यामुळे व्यथित झाल्यास त्यास मा .ट्रिब्युनल गृहनिर्माण भवन , कला नगर, बांद्रा 
( पूर्व), मुंबई ५१ यांचेकडे सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचे दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत अपील सादर करता येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक २३ मार्च २०१८ . 


ए . बी . अढागळे , 
मुख्याधिकारी , नगर परिषद, 

यवतमाळ . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१ . 


BY CHIEF OFFICER, MUNICIPAL COUNCIL 

Slum Improvement Project 


No.-PWD- M. C -YTAL- 5704 - 2018- 19. 

Whereas, the Maharashtra Slum (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 
1971 has come into force with effect from 3rd day of September 1971, in the areas within 
the limits of the Municipal Council, Yavatmal by the Government of Maharashtra vide 
Govt. Notification of Urban Development, Public Health and Housing Department, No . SCA 
1571- 35325, dated 3rd September 1971 . 

And whereas, I am being appointed as a Competent Authority , I am satisfied that area 
specified in the schedule hereto (hereinafter referred to " as said Area ” ) is a source danger 
to health , safety or convenience of the public of that area and of its neighbourhood by 
reason of the area being over - crowed and lacking in basic amenities have rendered them 
in sanitary squalid or otherwise . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१ , शके १९४० 


Now , therefore , in exercise of powers conferred on me under sub - section (b ) (ii ) of 
Section 4 of the Maharashtra Slum Area (Improvement, Clearance and Redevelopment) 
Act, 1971, declare that the said area to be Slum Improvement Area . The map of the area 
can be inspected at the Office of the Chief Officer , Municipal Council, Yavatmal. 


CHART OF THE SLUM AREA 


Area 


Description Boundaries 


Sr . Ward / Khasara Local Name 
No. Prabhag No . and Mouja Area 
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) 
08 Yavatmal Ambedkar 

Nagar 


(5 ) 
7 . 12 H . A . 


(6 ) 
North — Dorli Road and Rajaram 
Nagar . 


South - Kalamb Road F . S . No. 51. 
East - F . S . No. 51. 


West - Dalit Grih Nirman Society . 


The necessary Slum Improvement works intended to be carried out in the above men 
tioned areas are listed below : 


(i) Public latrines single or group . 


( ii ) Water mains , branches and public water stand posts . 


( iii ) Sewer lines , wastes water drains and storm water drains. 


(iv) Widening realizing and paying of existing lanes, roads and pathways and lanes . 


(v ) Street lights . 


( vi) Demolition of dilapidated or obstructive buildings . 


Any person aggrieved by the above said declaration of Slum Improvement areas may 
appeal to Tribunal Located at Griha Nirman Bhavan , Kala Nagar, Bandra (East), Bombay 51 
within 30 (thirty ) days from the date of declaration . 


Yavatmal : 
Dated the 23rd March 2018 . 


A . B . ADHAGALE , 

Chief Officer , 
Municipal Council , Yavatmal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१ , शके १९४० 


बुधवार , मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २२ . 


अध्यक्ष, प्रादेशिक नियोजन मंडळ तथा जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १६( १ ) अन्वये 


क्रमांक प्रायोयवतमाळ - नरप्रानिमय- १६-२०१८ . 


यवतमाळ प्रादेशिक योजनेमधील १३ नागरी विकास केंद्राचे नकाशे तयार करण्यात आलेले असून, त्यास यवतमाळ प्रादेशिक नियोजन मंडळाने 
दिनांक २७ -०३- २०१८ रोजीच्या मंडळाच्या सभेत ठराव क्र . २ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे . आता, सदर प्रादेशिक योजनेमधील १३ नागरी 
विकास केंद्र नकाशे व अहवाल महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १६ ( १) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 


प्रादेशिक योजनेच्या प्रारूप नागरी विकास केंद्राच्या प्रती जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात (कार्यालयीन कामाच्या दिवशी व 
कार्यालयीन वेळेत ) उपलब्ध आहेत . 


( १) जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ. 


( २) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालय , यवतमाळ. 


( ३ ) प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे कार्यालय . 


सहाय्यक संचालक , नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग , 


यवतमाळ शाखा, प्रशासकीय इमारत , कक्ष १०३ तळमजला , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , यवतमाळ . 


१३ नागरी विकास केंद्राची नावे व तालुका : 

(१) ढाणकी, ता . उमरखेड ( २) विढुळ , ता . उमरखेड ( ३) शेबाळ पिंपरी, ता . पुसद (४ ) पुसद , ता . पुसद ( ५) राजुर , ता . वणी ( ६) वणी , 
ता . वणी ( ७) बोरी ( पाठण ), ता . केळापूर ( ८) मोहदा , ता . केळापूर ( ९) मुकुटबन , ता . झरीजामणी (१०) फुलसावंगी, ता . महागांव (११) बोरी 
( बु.)( खु ) तपोना , लाडखेड , ता . दारव्हा ( १२ ) केळापूर , ता . केळापूर (१३) किन्ही , ता . यवतमाळ . 


प्रारूप नागरी विकास केंद्रासंबंधी खालील नमूद बाबी जनतेच्या विक्रीकरीता मंडळाच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उचित दरात उपलब्ध 
करून देण्यात येतील . 


( अ ) नागरी विकास केंद्राचेविद्यमान व प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा ( प्रमाण १ : १० ,००० व १: १५, ००० ) 


( ब ) अहवाल ज्यामध्ये प्रारूप नागरी विकास केंद्रामधील विद्यमान व प्रस्तावित जमीन वापर विषयक प्रस्तावाचा समावेश आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ५- ११, २०१८ / चैत्र १५-२१ , शके १९४० 


प्रारूप नागरी विकास केंद्रासंबंधी कोणाच्या काही सूचना किंवा हरकती असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्यापासून ४ ( चार ) महिन्याचे मुदतीत प्रादेशिक नियोजन मंडळाकडे लेखी स्वरूपात सादर करण्यात सदर सूचना व हरकतीचा प्रादेशिक नियोजन 
समिती योग्य तो विचार करून व सुनावणी देवून त्यावरील अहवाल प्रादेशिक नियोजन समिती , प्रादेशिक नियोजन मंडळामार्फत नगर रचना 
संचालनालयास सादर करेल . 


GY . PUTA alig , 

3TEY &T, 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ , यवतमाळ तथा 

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


Yodhlo : 
दिनांक २७ मार्च २०१८ . 


HTT 9 - 37 (341 .) (31.8 . 9.) 7 . TIL. ., 37. 55 . 73 . 


BY CHAIRMAN , REGIONAL PLANNING BOARD AND COLLECTOR 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 UNDER SECTION 16 ( 1). 

No. RP Yavatmal -RPBY - 16 - 2018 . — 

The Draft 13 Urban Growth Centers of Regional Plan Yavatmal has been prepared and it has been 
decided in the Regional Planning Board Meeting held on 27 March 2018 vide Resolution No. 2 to publish 
the said plan under Section 16 ( 1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 . 

Copies of the Draft 13 Urban Growth Centers of Regional Plan Yavatmal are available for inspection 
in the Following Offices during office hours . 

( 1) Collector Office, Yavatmal. 
(2 ) Chief Executive Officer, Zilla Parishad Office , Yavatmal. 

( 3) Office of the Yavatmal Regional Planning Board , Administative Building, Collector Office 
premises , Yavatmal. 
13 Urban Growth Centers Name and Taluka : 


(1 ) Dhanki, Ta . Umerkhed ( 2 ) Vidul, Ta . Umerkhed ( 3 ) Shembal Pimpri, Ta . Pusad (4 ) Pusad , 
Ta . Pusad (5 ) Rajur , Ta . Wani (6 ) Wani, Ta . Wani (7 ) Bori ( Patan ), Ta . Kelapur (8 ) Mohada , Ta . Kelapur 
( 9 ) Mukutban , Ta . Zari-Zamni ( 10 ) Fulsavagi, Ta . Mahagaon (11) Bori (Bu .) (Kh .) Tapona , Ladkhed , 
Ta . Dharva (12 ) Kelapur, Ta . Kelapur (13 ) Kinhi, Ta . Yavatmal. 

Following particulars about Draft 13 Urban Growth Centers of Regional Plan will be available for 
sale to the public at a reasonable price at the Board Office . 

(a) Existing and proposed land use plan of Urban Growth Centers (Scale 1 : 10000 & 1: 15000 ) 
(b ) Draft Urban Growth Centers Report including Existing Land use and proposed Land use . 

Any Objections or Suggestions stating reasons with respect to the Draft Urban Growth Centers 
Plan may be sent in writing to the Board before the Expiry of 4 Months (Four) from the date of publication 
of this notice in Maharashtra Government Gazette which will be considered by the Regional Planning 
Committee and giving hearing to the Applicant to be heard with such objections or suggestions by the 
Regional Planning Committee before it submit its report to the Director of Town Planning through 
Regional Planning Board . 


Yavatmal : 
Dated the 27th March 2018 . 


Dr. RAJESH DESHMUKH , 

Chairman , 
Yavatmal Regional Planning Board , Yavatmal 

And Collector, Yavatmal. 


31- 41ch -34- 3 -(9408). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES ,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A ,NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 . 


